सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २४ ] 


शुक्रवार , दिनांक २६ मे २०१७ : ज्येष्ठ ५ , शके १९३९ 


[किंमत ० .०० रु .] 


- 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


By Collector Osmanabad 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद याजकडून 

आदेश 
जा .क्र .२०१६/ नपाप्र /कार्या-१/ कावी- १८८ . - मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी/ ११.०१/ सीआर - २३ / 
डीXIदिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम १९ पोटकलम ( १ ) प्रमाणे मी रा. वि . गमे , जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद , या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
उस्मानाबाद नगरपरिषदेतील रिक्त पदासाठी माहे मे - २०१७ मध्ये घेण्यात 
आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
प्रभागातील जागेवर नगरपरिषद सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आले 
आहेत . 


Order 
No. 2016 /MUN /Desk - 1/WS- 188 . - In pursuance of the 
power delegate to me under subsection ( 1) of section 19 of 
Maharashtra Minicipal Council , Nagar Panchayat and Indus 
trial Township Act. 1965 by the Commissioner, State Election 
Commission ,Maharashtra vide order No .MNC / 11.01/CR - 23/ 
D XI Date 17th August 2001. IR . V.Game,Collector Osmanabad 
here by publish the name of persons who has been declared 
unopossed elected as Councillor of Municipal Council 
Osmanabad on the seat from the ward shown against his 
name in by Election held in May 2017 . 


Name of Ward Seat Remarks ( In 
No. Councillor | No . | No . / the seat is 

reserved , for 

Whom ) 


अ . क्र . 

निवडून प्रभाग | जागा | शेरा ( जर जागा 
आलेल्या | क्रमांक क्रमांक राखीव असेल तर 
सदस्यांचे 

कोणासाठी ) 
नाव 
१ मंजुळे प्रिती अनिल ११ ब । सर्वसाधारण 
ठिकाण : उस्मानाबाद 
दिनांक : २५ / ०५ / २०१७ 


General 


Manjule 
Pritee Anil 


Place : Osmanabad 
Date : 25/ 05/2017 


रा . वि . गमे 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


( R. V. Game ) 
Collector Osmanabad 


औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ मे २०१७ : ज्येष्ठ ५, शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : १. महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५. 


२. मा . अवर सचिव नगर विकास विभाग यांचे पत्र एमसीओ- २०१५ / प्र.क्र .३५५ 

नवि- १४ दि . ११ नोव्हेंबर २०१५ . 


जा . क्र . २०१७/ नपाप्र / कावि - ६५३ . - महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायत 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ ( १) अ व १९ (१ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकार पत्रानुसार मी अनिल भंडारी , जिल्हाधिकारी , 
हिंगोली या प्रगटणाव्दारे असे जाहिर करतो की , हिंगोली जिल्ह्यातील 
औंढा नागनाथ नगर पंचायत सदस्यामधुन दिनांक २३/ ०५/ २०१७ रोजी 
घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील उमेदवार त्यांच्या नावा समोर नमुद 
केलेल्या औंढा नागनाथ नगर पंचायत मधुन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणुन 
निवडुण आलेले आहेत असे जाहीर करुन त्यांच्या नांवे असाधारण 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 


३. महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणुक ) 

नियम १९८१ व वेळोवेळी सुधारणा . 


४ . नगर परिषद उपाध्यक्ष निवडणुक नियम २००५ व वेळोवेळी सुधारणा 


५. पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वसमत यांचे अहवाल 


दिनांक २३ / ०५/ २०१७. 


अ. क्र . 


नगरपंचायतचे नांव 


निवडुण आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


निवडुण आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


औंढा नागनाथ 


पाटील दिपाली शरद 


अल्का गणेश कुरवाडे 


हिंगोली , २४ मे २०१७ . 


जिल्हाधिकारी, हिंगोली 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


